शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. पकास-३४१८/प्र.क्र.१०८/१८/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ डिसेंबर, २०१८. 


पहा :- संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०१८/४५३, दि. २९ जून, २०१८. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन येथील संबंधित विभाग प्रमुख यांनी दोन वर्षाचा परिविक्षा कालावधी समाधानकारक रित्या पूर्ण केला 
आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा कालावधी विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त 
करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव, पदनाम व | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा 
ज्या संस्थेत कार्यरत आहेत | निर्णय क्रमांक व | केल्याचा दिनांक | उपभोगळलेली रजा | कालावधी पूर्ण 
त्या संस्थेचे नांव दिनांक केल्याचा दिनांक 

La : 2. ३. bee | . 4. द. 

१ | श्री.चंद्रकांत डिगांबर कापसे, ससेनि-३२१४/ ०१/१०/२०१४ अजितरजा ०६/१०/२०१६ 
विभाग प्रमुख उपकरणीकरण, प्र.क्र.६६/१४/ (म.पू) (रोखीकरण न होणारी) (म.नौ) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई. तांशि-७, दि.०७/०८/२०१५ 

दि.१२/०९/२०१४ ०१ दिवस व इतर ०५ 
दिवस 
(एकूण ०६ दिवस) 


०२. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२९११२४३२११०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत: 


Sudhir : 
Jaya Shetty 


संबंधित विभाग प्रमुख (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


1d37d499a521b728aeb3dc8ec38b7 


59420308b9fd78 16002b4afOffbf1111d7, cn=S 


ste: 2018.12.29 11:32:53 +05'30" 


(सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


